मागणी क्रमांक-एक्स-१, २२३६- पोषण आहार या 
प्रधान शीर्षातंर्गत तरतुदींचे पुनर्वितरण (कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.२७३/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ जानेवारी,२०२१ 
वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/प्र.क्र.४/का-९, दिनांक २९.५.२०२० 
2) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का५/अंगणवाडी/ 
३१२२/२०२०, दिनांक १४.१०.२०२० 


शासन निर्णय :- 

कोव्हिड-१९ संबधित कर्तव्य बजावताना कोव्हिडमुळे मृत्यू होणाऱ्या अंगणवाडी सेविका/कर्मचारी यांना 
सानुग्रह सहाय्य देण्याकरिता खालील विवरणपत्रामधील स्तंभ क्रमांक-२ मध्ये नमूद केलेल्या 
गौण/उपशीर्ष/उदिष्टासाठी खालीलप्रमाणे स्तंभ क्रमांक-६ नुसार पुनर्वितरणाद्वारे तरतुद उपलब्ध करण्यात 


येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक eo ls He पुनर्वितरणानंतर 
अ.क्र संकेताक) उरि तरतूद 
/ उद्दिष्ट ere ची तरतूद 
०२०-२१ 
शिक २ ३ 8 4 & 
2236, पोषण आहार 
१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना प्रकल्प, 
(०८) (०५ अंगणवाडी सेवा 
(अतिरिक्त राज्य हिस्सा १०००% 
(कार्यक्रम) २२३६१९४५ 
१ ०१-वेतन १२८०५९ pl | =| १२८०५९ 
२ ०२-मजुरी ७२९१३६३ Po Po ७२९१३६३ 
3 ०३ -अतिकालिक भत्ता २५००० Po a Po z 24000 
४ ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३६४० Po Po ३६४० 
षु ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ३२९२१ Po po ३२९२१ 
६ १३ कार्यालयीन खर्च ७२४० ४०००० P| ४७२४० 
७ १४-भाडेपट्टी व कर ११९४० Po Po ११९४० 
८ १७-संगणक खर्च २०८० Po po २०८० 
९ १९-आहार खर्च ३७७५०० Po ४०००० ३३७५०० 
१० २१-पुरवठा व सामग्री १ pl | =| q 
११ २४-पेट्रोल, तेल व वंगण ११४० Po Po ११४० 
१२ २६-जाहिरात व प्रसिद्धी ३०० 1-7 | po 300 
93 २७-लहान बांधकामे १ Po : Po 3 q 
१४ ३१-सहा.अनुदाने(वेतनेतर) १०००० Po | P| १०००० 
१५ ५६०-इतर खर्च १०००० Po Po १०००० 
एकुण ७८७६४३५ ४०००० ४०००० ७८७६४३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.२७३/का.६ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-२२१/व्यय ६/२०२०, दिनांक 
२३.१२.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२८११४०३७७९३० असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAVINDRA यमा 


serialNumber dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9d7391e9a 
053988a2f8 EN AND CHILD DEVLOPMENT, o=GOVERNMENT 


1 u=WOMI 
OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM JARANDE. 
Date: 2 


1021.02.04 17:03:22 +05'30' 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


a, 
id27c79b9b3f859a90ec537946c37d5876e64ce525d082e 


प्रति, 
१) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) (जिल्हा परिषद) 


) 
) 
) 
) 
) अधिदान a लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


षु 


ह 


निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

qo) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड नस्ती -का-६. 


Nn ८. 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


